उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई या पदावर 
करार पध्दतीने केलेल्या नेमणूकीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६ /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा-: 9. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 
दिनांक ०९/०७/१९९६, 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/८०/रस्ते-८, 
दिनांक २१/०४/१९९९, 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ०९/०२/२०००, 
४. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७/१२/२०१६, 
५. सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दिनांक २१/०२/२०१८. 
६. शासनाचे समक्रमांकाचे दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ चे आदेशा 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना जुले, १९९६ मध्ये करण्यात आली आहे व दिनांक 
२९/११/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाची उद्दिष्टे, रचना व उत्पन्नाची प्रमुख साधने या बाबत 
पुनर्विचार करण्यात आला. त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या रचनेत सुधारणा करण्यात आली. 
त्यानंतर संदर्भ क्र. २ व ३ नुसार अनुक्रमे दि. २१/०४/१९९९ व दि. ०९/०२/२००० च्या शासन निर्णयान्वये 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शासन सेवेतील 
किंवा सेवानिवृत्त सचिव किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी यांची महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक या पदावर नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. 
२. संदर्भ क्र. ६ अन्वये उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावर श्री. WRIA मोपलवार 
(भाप्रसे)(सेवा निवृत्त) यांची एक वर्षाच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आली होती. 
३. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणारा नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग हा 
राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, जमिनीचे संपादन, पर्यावरण, 
वनविभाग व वन्यजीव विषयक परवानग्या अशा कामांचे नियोजन करुन त्या मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. 
प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्थांच्या मदतीने निधीची उभारणी करण्याचे महत्वाचे काम अंतिम टप्प्यावर 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६ /सेवा-१ 


आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीने सुमारे ९०% पेक्षा जास्त भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित १०% 
जमिनीच्या संपादनाचे निवाडे जाहिर झाले आहेत व ताबा घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आहे. सदरचा 
प्रकल्प नियोजीत वेळेत पुर्ण करण्याची बाब विचारात घेवून, श्री. राधेश्याम मोपलवार यांची दि. १ मार्च, २०१९ 
पासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्‍तीस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 
संचालक मंडळाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

४. श्री. राधेश्याम मोपलवार यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या अनुषंगाने अटी व शर्ती, त्यांना देय 
असलेले वेतन व भत्ते (मासिक पारिश्रमिक) तसेच त्यांचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार निश्चित करणे या 
बाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि. १७/१२/२०१६ व शासन शुध्दीपत्रक दि. २१/०२/२०१८ मधील तरतूदीनुसार करण्यात येईल. तसेच 
शासन AST क्र. संकीर्ण १९१८/प्र.क्र.१३०/प्रशा-२, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ अन्वये विहित केलेल्या अटी- 
शर्ती कायम राहतील. 

५. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८/२०१९/का.१०, दिनांक 
२२/०२/२०१९ च्या अनुषंगाने व त्यावर प्राप्त झालेल्या शासन निदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८२००८११३९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sampat Dasharath ७५५ 


2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887c9102b41 


30ae3ef3dd803b7322, 


. 
S 1 [| ava n S h | serialNumber=f8d5f07d73b60d731 12565db9baee680ffade9b875 
8d5a695368e1d3656632dd, cn=Sampat Dasharath Suryavanshi 


(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. श्री. TERA मोपलवार, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
८. महाळेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. 3६ /सेवा-१ 


११. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

१६. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

१७. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. 90), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


